ठाणे मध्यब्रती कारागृह येथील धोबीकामासाठी यंत्र 
बसविण्याकरिता VS बांधण्यास प्रशासकीय 
__ . .__ . मान्यतादेणेबाबत. : .. - 
- महाराष्ट्र शासत. . 
गृहबिभाग उ 
शासन निर्णय क्रमांक-बीएलडी-१६९८/१/प्र.क्र.९८/पीआरएस- 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२..दिनांकः- इ. नोव्हेंबर १९९९ 
पहाः- १) कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्रमॉक-बीएलडी/ 
ठामका/४६९/१९९८/कक्ष-३ दिनांत्क पिर ९४९८ का 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्रमांकट०९२/प्र.क्र.११३/९२/विनियमदिनांक १ जून १९९२ 
शासन निर्णयः- ठाणे मध्यवती कारागृह येथील धोबीकामासाठी. यंत्र. बसविण्याकरिता शेड 
बांधण्यास शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी कारागृह महांनिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे: 


_ > यांनी प्रस्ताव शासनास सादर केला असून शेडच्या बांधकामाची अत्यंत आवश्यकता' आहे असे 


प्रतिपादिले आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले खर्चाचे अंदाजपत्रक ब बांधकामाचा नकाशा' 
शासनास मान्यतेसाठी सादर केला. असून त्यासाठी आर्थिक at १९९९-२००० करिता 
,ु.२,९६,५६०/- (रुपये दोन लक्ष शहाण्णव हजार पाचशे साठ फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता द्याबी अशी शासनास विनंती केली आहे. कारागृह महानिरीक्षक यांनी शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्ताबास प्रशासकीय मान्यता देण्यांची बाब कांहीकाळ शासनाच्या विचाराधीन होती. 

२. * कारागृह महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयाने ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथे धोबीकामासाठी यंत्र 
बसविण्याकरीता शेड बांधण्यासाठी रु.२,९६,५६०/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत शासनांस विनंती केली असली तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूचनेनुसार या 
बांधकामाच्या खर्चामध्ये अंदाजपत्रकांतील १०% टक्के दरसूचीवाढीची 'तरतूद वगळून 
रु.२,७०,०००/-(रुपये दोन लक्ष सत्तर हजार फक्त) इतक्या खर्चास शासन या शासन निर्णयाद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 7 
३: * यासाठी होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष "४०५९" सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
'खर्च-०१ कर्यालयीन इमारती-१०१ बांधकाम, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, मागणी. 
RUE" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत याबा व सन १९९९-२००० च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 

४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या a नियोजन विभागाच्या मान्यतेने | 
तसेच वित्त विभाग;अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-६९७/९९/व्यय-८, दिनांक १९.८.९९ ब्र दिनांक! 
१३.१०.९९च्या संमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहेर 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, (> 
"रान 
(गु.जःकुळकणी ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


oe 
= ; 
' कारागृह महानिरीक्षकं,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
' कारागृह उपमहानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे (मुख्यालय) 
. कारागृह उपमहानिरीक्षक,दक्षिण विभाग,मुंबई. 
अधिक्षक,ठाणे मध्यवती कारागृह,ठाणे. 


-__ महालेखापाल-१/२,महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर.. . 
--. महालेखापाल-१/२,मंहाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे. 
. सार्वजुनिक बांधकाम विभाग,इंमारत-२,अर्थ- 
. नियोजन विभाग १४३१९ 
वित्तःविभाग,व्यय-८.... न 


